बीड जिल्ह्यातील ग्रामीण art व इतर 
जिल्हा मार्ग रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा मार्ग 
म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.२७/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ०५ मार्च, २०१९ 


पहावे :- १ मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र. 
जा.क्र./का-१४/प्रआ/ रवियो-०१-२१/ दि.२८/०१/२०१९. 


प्रस्तावना :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये बीड 
जिल्ह्यातील ग्रामीण व इतर जिल्हा मार्गाची प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास 


सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, बीड यांनी सदर रस्ते Guilad करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, 
बीड यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून sola करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन 
होते. 


शासन निर्णय :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचा प्रस्ताव व जिल्हा परिषद, 


बीड यांचा ठराव विचारात घेऊन बीड जिल्ह्यातील खालील रस्ते प्रधानमंत्री /मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना अंतर्गत 
असलेल्या रस्त्यांवर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून योजनांचा दोषदायित्व कालावधी संपेपर्यंत कुठलेही काम 


प्रस्तावित करण्यात येणार नाही या अटीवर दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.२७/नियोजन-२ 


दर्जोन्नत 
प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा क्रमांक करावयाची । दर्जोन्नती 
एकूण लांबी । नंतरचा 
(कि.मी. क्रमांक 
रा.म.सा.-२११ ते मंझरी - करचुंडी । इजिमा मार्ग ४७ प्रमुख 
रा.म.मा- २११ रस्ता. सा.क्र.०/०० ते ११/५०० ११.५००कि. | जिल्हा 
कि.मी. मी. मार्ग- ७१ 
प्रजिमा -३२- कळसंबर- इजिमा मार्ग-५४ प्रमुख 
आनंदवाडी- सा.क्र.०/०० ते १३/०० १७.६००कि. | जिल्हा 
कर्झरी खु.-कर्झरी बु.ते रामा-२११ कि.मी. मी मार्ग-७२ 
इजिमा मार्ग -५५ 
सा.क्र.०/०० ते ०४/६०० 
कि.मी. 
नेकनुर-सावंतवाडी-चाकरवाडी-बाळन] ग्रामीण मार्ग-९५ प्रमुख 
पांढऱ्याचीवाडी ते प्र.जि.मा.-४० रस्ता. | सा.क्र.०/०० ते ०४/०० जिल्हा 
कि.मी. १२.००कि.मी. । मार्ग-७३ 
ग्रामीण मार्ग-१६९ 
सा.क्र.०/०० ते ०२.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग-११९ 
सा.क्र.०/०० ते ०३/०० 
कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग-२३१ 
सा.क्र.०/०० ते ०२/०० 
कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग-१२० 
सा.क्र.०/०० ते ०१/०० 
कि.मी. 
प्र.रा.मा.-१६ - बीड-इमामपूर-नेकनुर-। इजिमा मार्ग-४९ प्रमुख 
अंबिवलवडगांव-पोथरा - चांदणी - | सा.क्र.०/०० ते ४१/०० ४१.०० जिल्हा 
पालसिंगन (इजिमा-४९) ते रा.मा.६४ ।कि.मी. कि.मी. मार्ग-७४ 
रस्ता. 
एकूण ८२.१०० 
कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील बीड जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ८२.१०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (१६४१.६५-- ८२.१०) म्हणजेच १७२३.७५० 
कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ७०.१०० कि.मी. ने घट होऊन एकूण लांबी 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.२७/नियोजन-२ 


(२१७२.७००-७०.१००) म्हणजेच २१०२.६००कि.मी. इतकी होईल. तसे. ग्रामीण मार्गाची एकूण लांबी १२.०० 


कि.मी. ने घट होऊन एकूण लांबी (६८०८.८९ - १२.००) म्हणजेच ६७९६.८९० कि.मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१९०३०५१६५३५८८८१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


P fa S h a nt ou=Public Works Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d52614 


Vi n a ya kra 0 Pa ti | 3e814db5f8c505422af66a5628314537e, 


cn=Prashant Vinayakrao Patil 
Date: 2019.03.05 16:57:00 +05'30' 


(प्रशांत पाटील) 
अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 
विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद. 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद. (यांनी सदर शासन 


निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
शासनास सादर करावा) 

जिल्हाधिकारी,बीड. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, औरंगाबाद. 

अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ,बीड (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 
2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बीड. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


